जिल्हा रुग्णालय परभणी व अधिनस्त 
आरोग्य संस्थेत इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडीट 
अहवालानुसार विद्युत मांडणी व दुरुस्ती 
कामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.७८/आरोग्य ४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १९ मे २०२२. 

वाचा : 

१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे-६/ परभणीजिल्हाविद्युतकाम / 

२७८७-७८८ /२२, दिनांक ०४.०३.२०२२. 

प्रस्तावना : 

जिल्हा रुग्णालय परभणी व अधिनस्त आरोग्य संस्थेत इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडीट अहवालानुसार विद्युत 
मांडणी व दुरुस्ती कामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 
2. जिल्हा रुग्णालय परभणी व अधिनस्त आरोग्य संस्थेत इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडीट अहवालानुसार विद्युत मांडणी व 
दुरुस्ती कामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत विभाग, नांदेड यांनी तयार केले 
आहेत. त्यानुसार रु. १,४१,४१,५३९/- (अक्षरी रुपये एक कोटी एकेचाळीस लक्ष एकेचाळीस हजार पाचशे एकोणचाळीस 
WH) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालीलप्रमाणे, त्या पुढील अटी व शार्तींच्या अधिन राहून या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. संस्थेचे नाव व कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय 
क्र. रक्‍कम 
1 Providing Renovation to Internal & External E.|. in Dist. Women Hospital Parbhani १८,९९,५७१/- 
2 Providing Renovation to Internal & External ८.1. in Sub Dist. Hospital Selu 20,38, 088%/- 
3 Providing Renovation to Internal & External ८.1. in Sub Dist. Hospital Gangakhed २४,०२,९७७/- 
व्यि Providing Renovation to Internal & External ८.1. in Old & New Rural Hospital Purna १६,७१,४१२/- 
5 Providing Renovation to Internal & External ८.1. in Rural Hospital Pathri 90,019, 992/- 
ee | Providing Renovation to Internal & External ८.१. in Rural Hospital Palam 90,49, 202/- 
7 Providing Renovation to Internal & External ८.1. in Rural Hospital Manvat ८,९५,८४५/- 
Providing Renovation to Internal & External E.|. in Truma Care & Rural Hospital Jintur २१,२६,८३४/- 
डं Providing Renovation to Internal & External ८.. in Rural Hospital Bori 90,49,202/- 
एकुण रुपये | 9,89,89,439/- 
अटीव शर्ती :- 


१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास मुख्य अभियंता, (विदयुत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य ४ 


२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २९.१०.२०१८ अन्वये अंदाजपत्रकातील दरसुची बाहय 
दर मंजुरी करणे बंधनकारक आहे. 

3) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

8) सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

५) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित आरोग्य 
संस्था प्रमुखांनी करावी. 

६) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत वाढणे 
शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्या त्या भागाच्या क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

७ सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या त्या- क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात 
येईल. 

८) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधि त नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र 
मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही - २०१३/ प्र.क्र.१७७ / तां.क.१ दि.१० 

जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त खर्च लेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- नागरी आरोग्य सेवा 
(वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१) अ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती (००) (०१) मोठी 
बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी बांधकामे" (स्री रुग्णालय परभणी, उपजिल्हा रुग्णालय सेलू व गंगाखेड) 
आणि लेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य 
सेवा (वैद्यकीय सहाय्य),११०- रुग्णालय व दवाखाने, ०४ सार्वजनिक आरोग्य,१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 
(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" (ग्रामीण रुग्णालय बोरी,पुर्णा, पालम, मानवत, 
ग्रामीण रुग्णालय व ट्रामा केअर युनिट, जिंतूर) याखालील मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. हे आदेडा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३विनियम,भाग-२,दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिळा, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०४१२२५५२६६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429dSbe80f9cd769 
98906ed5012a776fbe5072661d97c2c56c9, 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621C 
D1FF33CD1AD8C6B9, 


serialNumber=C351F74FB3439ACA71466FC 
FBB2509C3310AE753E395A89FFA7C6E3887 
BOAADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.05.19 15:19:08 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.9८/आरोग्य ४ 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, औरंगाबाद 

५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, परभणी 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. परभणी 

७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


